मंत्रालयासमोरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या 


कालादधीत मुख्य आगमनद्वार बंद ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
' गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्र.पीईएस-०६०६/प्रक्र.७९६/वि.शा.४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दि. ०६ डिसेंबर, २००६. 


पहा : शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक पीईएस-०६/२००१/१०४/विशा-४, दिनांक २३ जानेवारी,२००२ 


मादाम कामा रोडवरील पश्चिमेकडून पुर्वेकडे जाणार्‍या भागाचे काँक्रीटीकरणाचे काम हाती 
घेण्यात आले असून त्यामुळे मंत्रालयाचे मुख्य आगमनद्ठार बंद ठेवावे लागणार आहे. या कालावधीत या 
प्रवेशद्दारातून अनुमती दिलेल्या निळा गोल स्टिकर असलेल्या सर्व वाहनांनी बॅक हाऊससमोरील उद्यान 
प्रेशद्वारातून मंत्रालय आवारात प्रवेश करावा. 


मादाम कामा रोडच्या पूर्वेकडून (हुतात्मा राजगुरु चौकातून) मंत्रालयात येणाऱ्या वाहनांनी 
एअर इंडिया बिल्डींगपर्थंत orem उजवीकडे वळून जीवन विमा मार्गावरुन बँक हाऊस येथील उद्यान 
प्रवेशद्वारातून मंत्रालय आवारात प्रवेश करावा. 


३ उद्यान प्रवेशद्वारातून मंत्रालय आवारात प्रदेशासाठी निळा गोल व पिवळा चौकोनी स्टिकर 
दिलेल्या सर्व वाहनांना अडथळा न होता सुरक्षा तपासणी करुन मंत्रालय आवारात प्रवेश मिळेल याची 
मंत्रालय सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. या कालावधीत वाहते बाहेर जाण्यासाठी नेहमीप्रमाणे निर्गमन 
प्रवेशष्वाराचा वापर करावा 


¥. काँक्रीटीकरणाचे काम संपल्यानंतर वाहनांच्या प्रवेशाचे नियमन नेहमीप्रमाणे करण्यात येईल 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
at 
(रु. न. देशमुख ) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री 
मा.उपमुख्यमंत्री 
सर्व मा.मंत्री महोदय 
सर्व मा.राज्यमंत्री महोदय - 
मुख्य सचिव 
सर्व stay. ey सचिव 
सर्व प्रभात. सचिव 
सर्व सचिव. 


सर्व मंत्रालयीन विभाग 
diets महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

: प्रोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/सह पोलीस आयुक्त (वाहतुक), वरळी, मुंबई, 
पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई 
काय्रयिग “ तिज्ञा-€ संग्रहार्थ 


अककंहकसशिककनिककळे 


21४५०७७ २५५ १७४५४ ०९-००९ ) To 1} Ly £ ०-७ ob} 


